वर्ष ८ , अंक ५४ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र . ३ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ९ २ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


उपविभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक बीडी / भूसं / हायस्पीड रेल्वे / कावि -५२२ / २०२२ . – ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी यांनी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) . याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
अधिसूचना क्रमांक बीडी / भूसं / मुंबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे ( बुलेट ट्रेन ) कावि -३८६ / २०२२ , दिनांक ७ जून २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११.०० 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 


भाग एक ( को . वि . पु . ) - ९२-१ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुर्नवसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांस पदनिर्देशीत करीत आहे . 


( 3 ) 


२ 


अ . क्र . 


१ 


३ 


६ 


७ 


८ 


अ . क्र . 


१ 

२ 


४ 


६ 


७ 


८ 

९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 

मौजे भरोडी , ता . भिवंडी , जि . ठाणे 


सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 


२ ९ ८ 

९ ३३ 

२६० 

२६८ 

२५ ९ 

२६१ 

२ ९ ७ 

नाला 


सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 


५३ 

९ १४ 

९ १२ 

९ ११ 

९ १० 

९ ०० 

९ ०१ 

२१३ / १ + २ + ३ 

२१६ / १ + २ + ३ अ +३ ब +४+ 

५ + ६ + ७ + ८ + ९ 


७/१२ प्रमाणे 

सर्व्हे नंबर / हि . नं . 

१५० 

११६ 

१४३ 

१४१ 

१४० 

१४२ 

१३३ 


नाला 


एकूण 


मौजे अंजूर , ता . भिवंडी , जि . ठाणे 

७/१२ प्रमाणे 

सर्व्हे नंबर / हि . नं . 

२०६ पै . 

२०७ पै . 

२१५ पै . 

२१० पै . 

२१४ पै . 

२१ ९ पै . 

२२१ पै . 

२१३ / १ + २ + ३ 

२१६ / १ + २ + ३ अ +३ ब +४+ 

५ + ६ + ७ + ८ + ९ 


एकूण 


क्षेत्र 

( हे . आर.प्र . ) 

०.००.८० 

०.०१.३० 

०.०३.०० 

०.००.२० 

०.०३.६० 

०.०१.०० 

०.०८.१० 

०.०४.३० 

०.२२.३० 


क्षेत्र 

( हे . आर.प्र . ) 

०.०६.७० 

०.०८.४५ 

०.०४.९ ० 

०.००.९ ४ 

०.१०.०० 

०.०५.२० 

०.०७.४० 


०.००.०७ 


०.०२.७५ 


०.४६.४१ 


अ . क्र . 


१ १ 

२ 


m 


४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 


१४ 


अ . क्र . 


१ 

२ 


w 


४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

मौजे दिवे- अंजूर , ता . भिवंडी , जि . ठाणे ( TSS LAND ) 

७/१२ प्रमाणे 

सर्व्हे नंबर / हि . नं . 

७२ / १ + ३ + ६ 

७२/२ 

७२/४ 

७२/५ 

७३/१ 

७३/२ 

७३ / ३ + ४ + ७ + ८ 


सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 


७२ 


भाग एक ( को . वि.पु . ) - ९२-१अ 


७३ 


७० 

७१ 

६१ 


१०१ पै . 


सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 


८८ ९ 

८८८ 

८३२ / २ 

८८७ 

८८७ 

८८७ 

८८७ 

८३४ 

८३६ 

७५ पै . 

तलाव 

८३ ९ 

८५४ 

८५४ 

८५४ 


७३/६ 

७३ / ९ 

७० / १ / अ + ब 

७१ / १ + २ + ३ + ४ 

६१ / १ + २ + ३ + ४ + ५ + ६ + 

७ + ८ + ९ + १० + ११ + १२ + १३ + १४ 

१५ + १६ + १७ + १८ + १ ९ + २० + २१ 

१०१ / १ + २ + ४ + ८ 


मौजे दिवे- अंजूर , ता . भिवंडी , जि . ठाणे ( वाढीव जमिनीचे क्षेत्र ) 

७/१२ प्रमाणे 

सर्व्हे नंबर / हि . नं . 


११४ पै . 

११० पै . 

१० ९ / २ 

१०८/११ 

१०८ / ७ पै . 


१०८/३ पै . 

१०८/२ पै . 


९९ पै . 

१०० पै . 

७५ पै . 

तलाव 


एकूण 


७४ 

७६ / ३ पै . 

७६ / ५ पै . 

७६ / २ पै . 


एकूण 


क्षेत्र 

( हे . आर.प्र . ) 

१.४५.६८ 

०.०६.६८ 

०.२१.१७ 

०.०२.१६ 

०.०३.२६ 

०.२६.६० 

०.११.४६ 

०.२८.२३ 

०.० ९ .८८ 

०.०२.८४ 

०.२४.११ 

०.४१.६० 

०.२३.०८ 


०.०३.८३ 

२.७२.८७ 


क्षेत्र 

( हे . आर.प्र . ) 


०.१५.२० 

०.१०.२८ 

०.०४.७० 

०.०२.९ ० 

०.००.२० 

०.०१.५० 

०.०१.३० 

०.०३.७० 

०.१ ९ .२५ 

०.०४.६० 

०.००.१८ 

०.३१.४५ 

०.००.५० 

०.००.४० 

०.०१.१० 

०.९ ७.२६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

समाजाला होणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार पायाभूत सुविधा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 


अ . क्र . 


भिवंडी , 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ . 


१ 


मुंबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे 
मुंबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

मौजे भरोडी , ता . भिवंडी , जि . ठाणे 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

निरंक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

निरंक 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

मौजे भरोडी- अंजूर व दिवे- अंजूर , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील एकूण क्षेत्र ४.३८.८४ हे.आर. मुंबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे 
प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन होत आहे . कोणीही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
टीप . – उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उप विभागीय अधिकारी भिवंडी विभाग , भिवंडी या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


बाळासाहेब वाक्चौरे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

भिवंडी विभाग , भिवंडी . 


No.BD/LAQ/HIGH SPEED / WS / 522 / 2022. — Whereas , the Sub Divisional Officer , Bhiwandi 
Division being an appropriate Government has , vide Notification No.BD/LAQ/High-speed/386/ 
2022 , dated 7th September 2022 ( hereinafter referred to as the said notification ) issued a 
preliminary Notification in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( herein after the said act ) and thereby notified that the land 
more particularly described in schedule I appended here to is required or likely to be required 
for a public purpose more particularly specified in scheduled II ; 


And whereas , the Collector of Thane ( District ) , is satisfied , after considering the report , if 
any made under sub - section ( 2 ) 15 , that the said land is needed to be acquired for the said public 
purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision of sub - section ( 1 ) of section 19 
of the said Act , that the said land is needed for the said public purpose ; 


Sr.No. 

( 1 ) 

1 

2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

SUB DIVISIONAL OFFICER , BHIWANDI DIVISION , BHIWANDI 


And whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in 
schedule III is identified as the resettlement area for the purpose of rehabilitation and 
resettlement scheme is specified in schedule IV ; 


3 

4 


And whereas , under clause ( g ) of section 3 of said Act , the Collector being the appropriate 
Government is placed to designate Sub Divisional officer Bhiwandi Division , Dist . Thane to perform 
the functions of a Collector under the said Act . 

Schedule - I 


LO 


NOTIFICATION 


5 


6 

7 

8 

9 


Description of Land 

Name of the Village Anjur , Taluka Bhiwandi , District Thane 

Survey of Gut No. 

Survey of Gut No. 

( 2 ) 

( 3 ) 

53 

914 

912 

911 

910 

900 

901 

213 / 1 + 2 + 3 


216 / 1 + 2 + 3A + 3B + 4 + 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 


206p 

207p 

215p 

210p 

214p 

219p 

221p 

213 / 1 + 2 + 3 


Ģ 


216 / 1 + 2 + 3A + 3B + 4 + 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 


TOTAL 


Approximate Area ( H R ) 
( 4 ) 

0.06.70 

0.08.45 

0.04.90 

0.00.94 

0.10.00 

0.05.20 

0.07.40 

0.00.07 

0.02.75 


0.46.41 


६ 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 


2 


3 


4 


LO 


5 

6 


7 


8 


Sr. No. 

( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

Description of Land 


Name of the Village 

Survey of Gut No. 
( 2 ) 


298 


933 

260 

268 

259 

261 

297 

Nala 


73 


70 

71 

61 


Bharodi , Taluka Bhiwandi , District Thane 

Survey of Gut No. 

( 3 ) 


101p 


150 


116 

143 

141 

140 


142 


133 

Nala 


TOTAL 


. • 


Description of Land 

Name of the Village Dive Anjur , Taluka Bhiwandi , District Thane 
Survey of Gut No. 

Survey of Gut No. 

( 2 ) 

( 3 ) 

72 

72 / 1 + 3 + 6 

72/2 

72/4 

72/5 

73/1 

73/2 

73 / 3 + 4 + 7 + 8 

73/5 

73/6 

73/9 

70 / 1 / A + B 

71 / 1 + 2 + 3 + 4 

61 / 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 

+ 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 

101 / 1 + 2 + 4 + 8 


TOTAL 


Approximate Area ( H.R. ) 


• 


( 4 ) 

0.00.80 

0.01.30 


0.03.00 

0.00.20 

0.03.60 

0.01.00 

0.08.10 

0.04.30 

0.22.30 


Approximate Area ( H.R. ) 


( 4 ) 

0.45.68 

0.06.68 

0.21.17 

0.02.16 

0.03.26 

0.26.60 

0.11.46 

0.28.23 

0.09.88 

0.02.84 

0.24.11 

0.41.60 

0.23.08 


0.03.83 

2.72.87 


Sr. No. 

( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

Description of Land 


Name of the Village Dive Anjur , Taluka Bhiwandi , District Thane 
Survey of Gut No. 

Survey of Gut No. 

( 2 ) 

( 3 ) 

889 

114p 

888 

110p 

832/2 

109/2 

887 

108/11 

887 

108 / 7p 

887 

108 / 3p 

887 

108 / 2p 

834 

99p 

836 

100p 

75p 

75p 

Lake 

Lake 

839 

854 

854 

854 


Name of the Project 


Description of Project Work 


74p 

76 / 3p 

76 / 5p 

76 / 2p 

TOTAL 


Benefits to the Society 

( regarding economic , 

Employment , infrastructure , 

Amenities and other benefits ) 


Schedule II 

Statement on the nature of public purpose 


: 


: 


Approximate Area ( H.R. ) 


: 


( 4 ) 

0.15.20 

0.10.28 

0.04.70 

0.02.90 

0.00.20 

0.01.50 

0.01.30 

0.03.70 

0.19.25 

0.04.60 

0.00.18 

0.31.45 

0.00.50 

0.00.40 

0.01.10 

0.97.26 


७ 


Land Acquisition of propose Mumbai 
Ahmadabad National high speed railway 

Land Acquisition of propose Mumbai 
Ahmadabad National high speed railway 
Public Purpose 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 


Schedule III 

Description of Re - settlement Area 

Name of the Village Bharodi , Anjur , Dive - Anjur , Tal . Bhiwandi , Dist . Thane 

Sr. No. 

Survey or Gat No. 

Approximate Area ( H.R. ) 

( 2 ) 

Nil 


( 1 ) 


( 3 ) 

Nil 


Schedule IV 

( Summary of the rehabilitation and re - settlement scheme ) 

The land of Village Bharodi , Anjur , Dive - Anjur , Area 4.38.84 H.R. is being acquired for the 
purpose of Land Acquisition of purpose Mumbai - Ahmadabad High speed Railway Project . There 
is no displacement of Khatedars hence the question of rehabilitation does not arise . 


A plan of the said land can be inspected at the office of Sub Divisional Officer , Bhiwandi 
Division , Bhiwandi . 


Bhiwandi , 

date 24th August 2022 . 


BALASAHEB WAKCHAURE , 
Sub Divisional Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


